प्रत, 


Cc 40 A -0 


राज्य परिवहन महामंडळाची आर्थिक स्थिती 
सुधारण्याबाबत उपाययोजना सुचविण्यासाठी 
मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसटीसी- १०२०/प्र.क्र.३७०/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ जून, २०२१. 

प्रस्तावना :- 

राज्य मंत्रिमंडळाच्या दि. २०.०४.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार राज्य परिवहन 
महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्याबाबत सर्वकष विचारविनिमय करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
राज्य परिवहन महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्याबाबत सर्वकष विचारविनिमय करून 
उपाययोजना सुचविण्यासाठी खालीलप्रमाणे मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात येत आहे. 


१) मा. उपमुख्यमंत्री अध्यक्ष 

2) मा. मंत्री (परिवहन) सदस्य 

३) मा. मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) सदस्य 

४) अपर मुख्य सचिव (परिवहन) सदस्य सचिव 


२. सदर समितीने राज्य परिवहन महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्याबाबत सर्वकष विचारविनिमय 
करून उपाययोजनांबाबत अहवाल सादर करावा. 

३. प्रस्तुत उपसमितीच्या बैठकीच्यावेळी सदस्य सचिव यांना उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांनी सदरहू विषयाशी संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे, 
माहिती देणे आवश्‍यक राहील. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६१८१७०५५०४२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DATTATRAY तमी 
HANMANT KADAM 


(द. ह. कदम) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन , मुंबई. 

. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
. मा.अध्यक्ष , महाराष्ट्र विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः क्र. एसटीसी- १०२०/प्र.क्र.३७०/परि-१ 


७. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
८. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
९. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. अपर मुख्य सचिव (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई. 

११. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
१२. निवडनस्ती/परि १. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


